मे.पवनहंस लि., मुंबई यांच्याकडून भाडे 
तत्वावर घेण्यात आलेल्या हेलीकॉप्टरचे 
Fixed Monthly Charges आणि Flying 
Hours ची रक्‍कम अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एनएएक्स- ०७२०/प्र.क्र.१०४/विशा १ ब, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक- २३ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा :- 
अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/२१- अ/१९५/ 
हेळीकॉप्टर/१४४/२०१७ दि. १८/१/२०२१. 


प्रस्तावना :- 
नक्षलग्रस्त भागात पोलीस दलाचे बळकटीकरण करण्यासाठी तसेच जखमी व्यक्‍ती व जवानांची 


ने-आण करणे, त्यांना त्वरीत वैद्यकीय सहाय्य पुरविणे तसेच खाद्यसामुग्री पुरविणे, संशयित भागाची पाहणी 


करणे इत्यादी कामांकरिता मे. पवनहंस लिमि., मुंबई यांच्याकडून हेलीकॉप्टर भाडेतत्त्वावर घेण्याबाबत 


करार करण्यात आला आहे. सदर हेलीकॉप्टरचे माहे जुले ते ऑक्टोबर, २०२० चे Fixed Monthly 


Charges आणि Flying Hours ची रक्‍कम पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/पोळीस अधीक्षक, 


गडचिरोली यांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
नक्षलविरोधी अभियानाकरीता गडचिरोली येथे मे. पवनहंस लिमि., मुंबई यांच्याकडून भाडेतत्वावर 


घेण्यात आलेल्या हेलीकॉप्टरचे माहे जुलै ते ऑक्टोबर, २०२० चे Fixed Monthly Charges आणि Flying 


Hours ची रु. ५,९४,७३,९५६/- (अक्षरी रुपये पाच कोटी ARM लक्ष त्र्याहत्तर हजार Awe! छप्पन्न 


फक्‍त) एवढी रक्‍कम अदा करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. सदर निधी 


दि. 39/3/2029 पूर्वी खर्च करण्याची जबाबदारी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/पोळीस 
अधीक्षक, गडचिरोली यांची राहील. 


२. यासाठीचा खर्च मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस (००) १०९ जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस 


दल (२०५५ ०१६८) ५१ मोटार वाहने” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२०-२१ साठी उपलब्ध असलेल्या 


निधीतून भागविण्यात यावा. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने, निर्गमित केलेल्या शासन परिपत्रक 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स- ०७२०/प्र.क्र.१०४/विज्ञा १ ब, 


दि. १६/४/२०२० च्या मधील निदेशास तसेच अनो. सं.क्र. ११२/२०२१/ व्यय-७, दि. १७/२/२०२१ अन्वये 


दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२२३१२३०४१३६२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Amar Chandrakant Zaware 


DN: c=IN, o=Government it Of Maharashtra, ou=Home Department, 

Amar Chandrakant ५ २ १ 
2.5.4.20=cdf8f464607b9761 8e17350ee53aebf0c41d091cb3635a5 
2bc9d8ec546004adb, 


Z a W a re serialNumber=b31a8de567057e1c91d2d46b233645dce61bc1¢39 
da26f8e6dded5d3c23e2460, cn=Amar Chandrakant Zaware 
Date: 2021.02.23 12:36:22 +05'30' 


(अमर चं.झावरे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
3) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षल विरोधी अभियान, नागपूर 
४) पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, गडचिरोली. 
५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


६) महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 
७ जिल्हाधिकारी, गडचिरोली. 

८) पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली. 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली. 

qo) वित्त विभाग (व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 

११) कार्यासन अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) निवडनस्ती (वि.शा.-१ बो 


पृष्ठ २ पैकी २ 


